आणीबाणीच्या कालावधीत बंदिवास सोसाव्या 
लागलेल्या व्यक्तींचा सन्मान/यथोचित गौरव 
करणेबाबतची योजना नव्याने सुरु करणे..... 

मानधनाचे प्रदान करण्याकरिता निधी वितरण 
करणेबाबत...... 

जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : बियुडी-१४२३/प्र.क्र.९०/स्वासैक-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ३२. 
दिनांक : ४ जुले, २०२३. 


संदर्भः: १) शासन निर्णय क्रमांक निवृवे-१०१५/प्र.क्र.२६१/२०१५(२०१८)/स्वासैक-१, दि. ०३/०७/२०१८ 
२) शासन निर्णय क्रमांक निवृवे-१०१५/प्र.क्र.२६१/२०१५(२०१८)/स्वासैक-१, दि. ३१/०७/२०२० 
३) शासन निर्णय क्रमांक संकिर्ण-१९१८/प्र.क्र.४०/स्वासैक-१, दि.२८/०७/२०२२ 
४ शासन परिपत्रक क्रमांक अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि. १२/०४/२०२३ 
शासन निर्णय क्रमांक : बियुडी-१४२२३/प्र.क्र.९०/स्वासैक-१, दि. २७.०४.२०२३ 
शासन निर्णय क्रमांक : बियुडी-१४२२३/प्र.क्र.९०/स्वासैक-१, दि. ०८.०६.२०२३ 
शासन निर्णय क्रमांक : बियुडी-१४२२३/प्र.क्र.९०/स्वासैक-१, दि. २७.०६.२०२३ 
जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर यांचे पत्र क्र.सी/कार्या-१ के/स्वासैक/आणीबाणी/यादी-४/२०२३, 
दि.२२.५.२०२३. 


पल 


4 
& 
४) 
टू 


YS rer mm 


प्रस्तावना :- 

“आणीबाणीच्या कालावधीत बंदिवास सोसाव्या लागलेल्या व्यक्तींचा सन्मान / यथोचित गौरव 
करणेबाबत” ही संदर्भ क्र. २ येथील दिनांक ३१.०७.२०२० रोजीच्या शासन निर्णयान्वये बंद करण्यात 
आलेली योजना संदर्भ क्र. ३ येथील दिनांक २८.०७.२०२२ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सदर योजना 
दिनांक १ ऑगस्ट, २०२३ पासून पुन्हा नव्याने सुरु करण्यात आळी आहे. या योजनेंतर्गत पूर्वी 
राबविलेल्या योजना कालावधी मानधनासाठी अर्ज सादर न केलेल्या आणीबाणीधारकांना दिनांक ३१ 
ऑक्टोबर, २०२२ पर्यंत नव्याने अर्ज देण्याची मूभा देण्यात आळी होती. या तरतूदीनुसार 
जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर यांचेकडे नव्याने प्राप्त झाळेल्या ३५ अर्जदारांची यादी संदर्भ.क्र.८ येथील 
पत्रान्वये WIT झाली आहे. सदर अर्जदारांना माहे ऑगस्ट, २०२२ ते माहे जून, २०२३ या ११ 
महिन्यांच्या कालावधीचे मानधन वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 
संदर्भ क्र.३ येथील सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय, दिनांक २८ जुले, २०२२ मधील 
परि. क्र. 3 येथील तरतूदीनुसार जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर यांनी संदर्भ क्र.८ अन्वये सादर केलेल्या 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-१४२३/प्र.क्र.९०/स्वासैक-१ 


प्रस्तावाच्या अनुषंगाने एकूण ३५ आणीबाणीधारकांना माहे ऑगस्ट, २०२२ ते माहे जून, २०२३ या ११ 
महिन्यांच्या कालावधीतील मानधनाचे वितरण करण्याकरिता दरमहा रु.२,८०,०००/- याप्रमाणे एकूण 
रु.३०,८०,०००/- इतका निधी वितरीत करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात आहे. 


२. सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षाकरीता, मागणी क्रमांक : ए-५, प्रधानलेखाशीर्ष २२३५, सन 
१९७५ ते १९७७ मधील आणीबाणीच्या कालावधीत लोकशाहीकरिता लढा देणाऱ्या व्यक्‍तींना आर्थिक 
मदत (अनिवार्य), ५० इतर खर्च (२२३५ सी२०५) या खाली रु. ५४,२०,४०,०००/- इतकी अर्थसंकल्पीय 
तरतूद मंजूर आहे. सदर अर्थसंकल्पीय मंजूर तरतूदीपैकी वित्त विभागाकडून रु.१०,८४,०८,०००/- 
इतका निधी अर्थसंकल्पीय अंदाज, वाटप आणि संनियंत्रण प्रणालीव्दारे (बीम्स) वर प्रत्यक्ष प्राप्त झालेला 
आहे. त्यापैकी संदर्भ क्र. ५ ते ७ येथील शासन निर्णयान्वये (माहे जुन, २०२३ पर्यंत) चा खर्च 
भागविण्यासाठी सर्व जिल्हाधिकारी यांना रु.१०,०६,८०,०००/- एवढा निधी वितरीत करण्यात आला 
असून, सदर निधी वितरणानंतर बीम्स प्रणालीवर रु.७७,२८,०००/- इतका निधी शिल्लक आहे. या 
शिल्लक निधीतून जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर यांना रु.३०,८०,०००/- इतका निधी वितरीत करण्यात 
यावा. 


३. जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर यांना वितरीत करण्यात येणाऱ्या निधीतून खर्च केलेल्या 
अनुदानाच्या रकमांचा ताळमेळ महालेखापाल-१, मुंबई/महालेखापाल-२ नागपूर यांचेकडे विहित 
कालावधीत करुन खर्चमेळाचा मासिक अहवाल झासनास नियमितपणे सादर करावा. 
४. याप्रित्यर्थ होणारा खर्च मागणी क्र.ए-५, २२३५, सामाजिक सुरक्षा व कल्याण, go, इतर 
सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम, १०२, सामाजिक सुरक्षा योजनेखाली निवृत्तिवेतन, (००) (०५) 
आणिबाणीच्या कालावधीत लोकशाहीकरिता लढा देणाऱ्या व्यक्‍तींना आर्थिक मदत (अनिवार्य) ५० इतर 
खर्च (२२३५ सी २०५) या लेखाशीर्षाखाली सन २०२३-२०२४ या आर्थिक वर्षाकरिता मंजूर असलेल्या 
अर्थसंकल्पिय तरतूदीमधून भागविण्यात यावा व त्याच लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. तसेच 
खर्च झालेल्या रक्कमेचे उपयोगिता प्रमाणपत्र शासनास वेळोवेळी सादर करावे. 
कि सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून, त्याचा संकेतांक क्रमांक २०२३०७०५१३१९३७७२०७ असा आहे. हा 
शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


JAWDEKAR DEPARTMENT so 0530. 
(अस्मिता जावडेकर) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
२. मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-१४२३/प्र.क्र.९०/स्वासैक-१ 


३. मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

४. मा.मुख्य सचिव यांचे उप सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

५. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १, मुंबई. 
६. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र २, नागपूर. 
७. विभागीय आयुक्त, नागपूर / कोकण विभाग. 

८. जिल्हाधिकारी, मुंबई उपनगर. 

९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१०. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 

११. जिल्हा कोषागार अधिकारी, मुंबई उपनगर. 

१२. सामान्य प्रशासन विभाग, का.२५, मंत्रालय, मुंबई. 

१३. कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग, (अर्थसंकल्प १४ / व्यय-४) मंत्रालय, मुंबई. 
१४. निवड नस्ती/स्वासैक-१. 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः बियुडी-१४२३/प्र.क्र.९०/स्वासैक-१ 


शासन निर्णय क्रमांक : बियुडी-१४२३/प्र.क्र.९०/स्वासैक-१, दिनांक : ४ जुले, २०२३ सोबतचे 


विवरणपत्र "अ 


अक्र | जिल्हयाचे नाव | लाभार्थी | लाभार्थ्यांना दरमहा देण्यात येणारे | माहे ऑगस्ट, २०२२ ते माहे जून, 
संख्या | मानधन रु.१०,०००/५,०००/२,५०० | २०२३ करिता निधी वितरण 
प्रमाणे रुपये 
| a | २ ३ ४ षु 
शिका मुंबई उपनगर ३५ २,८०,०००/- ३०,८०,०००/- 


Digitally signed by ASMITA VIJAY 


AS M ITA V IJAY SN CGH ताळ VIJAY JAWDEKAR, 
JAWDEKAR ___ covesnent oF MalARAsHTRA, 


OU = GENERAL ADMINISTRATION 
DEPARTMENT 
Date: 2023.07.05 13:42:40 +05'30" 


(अस्मिता जावडेकर) 


कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


